सन 2022-23 करिता राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना-कॅफेटेरिया (DPR Based Stream) 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 
₹११.३४ कोटी निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०२२३ /प्र.क्र. ४२/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ मार्च, २०२३ 
संदर्भ : 
१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिल, २०२२. 
२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे पत्र क्र. ७-१/२०२२- आरकेव्हीवाय, दि. १२ जुले, २०२२ 
३. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०८ फेब्रुवारी, २०२३. 
४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे पत्र क्र. १-१५/२०२२ आरकेव्हीवाय/१, दि. २७ फेब्रुवारी, २०२३. 
५. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि 2023 /प्र.क्र. ४१/१४-अे, दि. ०२ मार्च, २०२३. 
६. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय 
क्र. बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.०५/अर्थसंकल्प(विघयो), दि. १० मार्च, २०२३. 
प्रस्तावना : 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येते. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया (DPR Based Stream) योजनेतर्गत 
सन २०२२-२३ मध्ये प्राप्त पहिल्या हप्त्यात अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता केंद्र हिऱड्यापोटी रु.६.८० कोटी 
निधी प्राप्त झाला असून त्या समरूप राज्य हिळछ्याचा रु. ४.५४ कोटी निधी असा एकूण रु.११.३४ कोटी निधी 
वितरीत करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने सन २०२२-२३ मध्ये योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या 
अंमलबजावणीकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता रु. ११.३४ कोटी निधी आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घत आहे. 
शासन निर्णयः 


१. या शासन निर्णयान्वये सन २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत 
मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता केंद्र हिळ्याचा रु. ६.८० कोटी (रुपये 
सहा कोटी ऐंशी लाख फक्त) आणि राज्य sara रु. ४.५४ कोटी (रुपये चार कोटी चोपन्न लाख फक्त) असा 
एकूण रु. ११.३४ कोटी निधी (रुपये -अकरा कोटी चौतीस लाख फक्त) आयुक्‍त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय 
वितरण प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे - 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि 0223 /प्र.क्र. ४२/१४-अे, दिनांक : १४ मार्च, 2023 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. योजनेचे नाव अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता मंजूर निधी (६०:४०) 
क्र कंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
ii .। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कॅफेटेरिया - ६.८० ४.५४ ११.३४ 
(DPR Based Stream) 


२. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या रु. ११.५४ कोटी रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व 
वितरण करण्याकरिता सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी व आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे तसेच सदर निधी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाश्िर्षातर्गत 
सन २०२२-२३ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा - 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक एन -३ मागणी क्रमांक एन -३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (७८९) अनुसूचित जातींसाठी विशोष घटक | (००) (७८९) अनुसूचित जातींसाठी fears घटक 
अनुसूचित योजना योजना 
जाती | (0१) (१५ कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय कृषि | (०१) (१६) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) (राज्य हिस्सा Yo टक्‍के) (कार्यक्रम) 
(२४०१ 8२२१) ३३-अर्थसहाय्य (२४०१ 8२३२) ३३-अर्थसहाय्य 


३. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी वितरीत केलेला ₹ ११.३४ कोटी निधी 
कोषागारातून आहरित करुन आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावे उघडण्यात आलेल्या 9198 
Nodal Account (SNA) मध्ये जमा करावा आणि तद्नंतर सदर निधी संबंधित प्रकल्पांच्या वर 
अंमलबजावणीसाठी PEMS व्दारे विविध अंमलबजावणी यंत्रणांना त्यांच्यासाठी उघडलेल्या Child Account 
मध्ये वर्ग करावा. 

४. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता वितरीत 
करण्यात येत असलेल्या निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण यथावकाडञा कळविण्यात येईल. 

५. उपरोक्त मंजूर निधीचे तात्काळ उपयोजन होण्याच्या दृष्टीनेच कोषागरातून आहरण करावे आणि सर्व 
विभागांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या निधीचा तात्काळ विनियोग करावा, अंमलबजावणी यंत्रणांनी निधी 
उपयोजनाविना बँक खात्यामध्ये जमा करुन ठेवू नये. 

६. सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांनी/विभागांनी त्यांना सन २००७-०८ ते सन २०२१-२२ या कालावधीत 
वितरीत केलेल्या निधीचे सनदी लेखापालांकडून लेखापरिक्षण झाल्याचे प्रमाणित करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि 0223 /प्र.क्र. ४२/१४-अे, दिनांक : १४ ATA, २०२३ 


७. या शासन निर्णयान्वये केवळ “अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता' निधी वितरीत करण्यात आला असून 
सर्व विभागांनी / अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्यांना मंजूर केलेल्या प्रकल्पांतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 
आवर्यक असलेल्या निधीकरिता उपरोक्‍त रकमेचा विनियोग करावा. 

८. वैयक्तिक लाभाच्या प्रकल्पांतर्गत सर्व विभागांनी / अंमलबजावणी यंत्रणांनी लाभार्थ्यांच्या आधार 
संलग्न बँक खात्यावर थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (BT) अनुदान वितरीत करावे. 

र. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाचे संदर्भाधीन शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि. ०४ एप्रिल, २०२२ व दि. ०८ फेब्रुवारी, २०२३ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


qo, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१४१६४६५८२४०१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसारवनावाने. _ 
Digitally signed by KARAD SANTOSH 


BANSIRAO 
Date: 2023.03.14 16:52:27 +05'30' 


(संतोष ब. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 
१०. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
११. संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
१२. प्रधान महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , मुंबई/नागपुर 
१३. प्रधान महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र , मुंबई/नागपुर 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 
१५. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१६. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१४ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


